महाराष्ट्र शासन 
क्र.रानिआ-२०१७/६८/प्र.क्र.3७/३७ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक - ०४ ऑगस्ट, २०१८ 


विषय - राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात वातानुकुलित यंत्रे बसविण्याबाबत 


ज्ञापन 
राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.संकीर्णर०१६/पेडसस्ट्रल/एसी/का-२अ, दिनांक 


१८.०२.२०१७ चे पत्रास अनुसरून, मला असे कळविण्याचे आदेश आहेत की, राज्य निवडणूक 


आयोगाच्या नविन प्रशासन भवनातील कार्यालयात वायुविजन विषयक समस्या असल्याने एक विशेष 


बाब म्हणून आयोग कार्यालयात खालील वर्णनाची वातानुकूलित यंत्रणा बसविण्याच्या प्रस्तावास व त्या 


अनुषंगाने, कार्यकारी अभियंता, कृषी बांधकाम विभाग ५ (विद्युत),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांनी 


त्यांच्या क्र/कृबांबि-५/आस्था/७११/२०१६, दि. ०६.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये सन २०१६-१७ च्या 


दरसूचीवर आधारित सादर केलेल्या एकूण रू.१५,५२,१२०/-(रूपये पंधरा लाख बावन्न हजार एकशे 


वीस फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. वातानुकूलीत यंत्र स्थापित वातानुकूलीत यंत्राची क्षमता वातानुकूलीत यंत्राची 
करण्याची जागा संख्या 

१ | स्वीय सहाय्यक व स्वागत कक्ष १.५टन २ 

२  'उपसचिवव अवर सचिव १टन g 

3  कर्मचारीकक्ष१व२ 8.4 CA 8 


२. या बाबीवरील खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष २०७० इतर Varn सेवा , 


(००(०८) राज्य निवडणूक आयोग (२०७० ०६४८) अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रानिआ-२०१७/६८/प्र.क्र.३७/३७ 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८३/२०१७/व्यय-४ दि.७.७.२०१८ अन्वये 


प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०४१५४९३८८२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2018.08.04 15:57:11 +05'30' 


(विलास थोरात) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नविन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मुंबई ३२ 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर 

. वित्त विभाग/व्यय ४, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/इमा 3, मंत्रालय, मुंबई 

६. कार्यकारी अभियंता, कृषी बांधकाम विभाग ५ (विद्युत), सा. बां. विभाग, बांधकाम भवन, 
३रा मजला, 24 मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई Yoo 009, 

७. निवडनस्ती (कार्या-३७) 


oc “७० AD -O 


